महाराष्ट्र वित्त व लेखा Va, उप 
संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह 
संचालक पदावर तात्पुरती पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-संलेको-२०२३/प्र.क्र.१०/कोषा.प्रशा.२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 29.99.2023. 


शासन Sea 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, उपसंचालक संवर्गातीळ खाळीळ विवरणपत्रात नमूद 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सह संचालक संवर्गात (एस-२५) (9८८००-२,०९,२००) या 
वेतनबॅण्डमध्ये पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून खालील अटींच्या अधिन राहून 
तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूल वाटप अधिनियम 
दिनांक १४.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूल विभाग वाटपानुसार 
स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप करण्यांत आलेला तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
महसूल विभाग 
a 2 3 ४ 
त श्री.वि.तु.पाटील कोकण-२ सह संचालक (कोषागारे), लेखा व कोषागारे 
संचालनालय, मुंबई 


२. (आमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सुचनानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
उपरोक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(Quay पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही SEH राहणार नाही. 


(क)सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतीेल असल्यामुळे सदर 
पदोन्नती/निवडसुची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 


३. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस 
दिवसांच्या आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या विभागाकडे 
पाठवावे. विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारल्यास अथवा पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास पदोन्नतीचे आदेशा रद्द करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको-२०२३/प्र.क्र.९०/कोषा.प्रशा .२ 


४. 


उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- 


२०२०/ प्र.क्र.४९/कार्या.१२ दि. १४.०७.२०२१ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


टु. 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११२११७४९३९३४०५ असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TANAJI RAGHUNATH PAWAR 
ग A N AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b251ab6848d0c9186e8961b 


R AG H U N ATH dfcbf9861251eb62d191déc, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=94ED5C5700A6EEOBEA70FD85BD77F8CC88E 


76B4D59B8BD74C71EF53EC941A59D, cn=TANAJI 
PAWA R RAGHUNATH PAWAR 
Date: 2023.11.23 14:44:34 +05'30' 


(ता.र.पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचाळनाळय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
५) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) संबंधित अधिकारी 

७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुखः 

८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख, 

९) अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

(१०) कक्ष अधिकारी, कोषा. प्रशा. १, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

(११) निवड नस्ती कोषा प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत 


पृष्ठ २ पैकी २ 


